आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी 
लेखाशीर्ष ४५१५ ००१२ अंतर्गत मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे विधानमंडळ 
सदस्यनिहाय निधी वितरण. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-स्थाविका-०४२०/प्र.क्र. ४८ /का-१४८२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक -१८ मार्च, २०२१ 


वाचा:- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 
दि. १२.७.२०१६ 
2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिळ, २०१९ 
3) नियोजन विभाग, शासन निर्णय , समक्रमांक, दिनांक २३.४.२०२०, ८.७.२०२०, 
१५.७.२०२०, १६.७.२०२०, १४.८.२०२०, १८.९.२०२०, २२.१२.२०२०, ५.१.२०२१, 
१८.१.२०२१, २०.१.२०२१, ४.२.२०२१ व २६.२.२०२१ 
शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२०” मंजूर झाले असून ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या 
अधिसंमतीनुसार महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १५ म्हणून, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक 
१८ मार्च, २०२० यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाकरिता रु. १५७७.८७ कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर 
तरतूदीपैकी नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन निर्णयांन्वये रु. १५३४.३१ कोटी एवढी 
रक्कम यापूर्वीच वितरीत करण्यात आली आहे. 

२. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये व्यपगत झाळेला 
निधी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात पुन्हा उपलब्ध करून देण्याची मागणी काही विधीमंडळ सदस्यांकडून 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रातील रकाना क्र. ५ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण ₹ ४,४६,३८,०००/- ( रुपये चार कोटी सेहचाळील लक्ष अडतीस हजार फक्त) 
एवढा निधी या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात येत असून सदर निधी या शासन निर्णयासोबतच्या 
सहपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित जिल्हाधिकारी, यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत आहे. 
३. जिल्हाधिकारी यांनी नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 
दिनांक १२ जुले, २०१६ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून या निधीचे पुढील वितरण तात्काळ करावे तसेच या 
निधीमधून आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत वेळोवळी अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या बाबींवरील खर्च 
खालील लेखाशीर्षातर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा . 

मागणी क्र. ओ-१० 

४५१५- इतर ग्राम विकास कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च, 

(००) १०२ सामुहिक विकास 

(09) (००) (०१) आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (84940092) 

(योजनांतर्गत) (दत्तमत) ५३- मोठी बांधकामे 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०४२०/प्र.क्र. ४८ /का-१४८२, 


४. वित्त विभाग शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२० / प्र.क्र. ६४ / अर्थ-३, दि. १० नोव्हेंबर, २०२० 
मधील परिच्छेद क्र.3 मधील (२) नुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

ति महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१८१६५५०५६५१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Neelima Pramod 


N ee | | mM a P ra mM 0 त ली Pramod Chaudhari, C = 


C . IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
(> h a U d h a il Maharashtra, OU = Planning Department 
Date: 2021.03.19 14:39:17 +05'30' 


(नीलिमा चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१ मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

२ मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

३ महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 

४ जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी, जळगांव, पुणे, सांगली, उस्मानाबाद, बुलडाणा,वर्धा व 
गडचिरोली 

५ उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण, पुणे औरंगाबाद, 
अमरावती व नागपूर विभाग 

६ जिल्हा नियोजन अधिकारी, रत्नागिरी, जळगांव, पुणे, सांगळी, उस्मानाबाद, 
बुलडाणा,वर्धा व गडचिरोली 

७ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, जळगांव, पुणे, सांगळी, उस्मानाबाद, 
बुलडाणा,वर्धा व गडचिरोली 

९ वित्त विभाग (कार्यासन अर्थ-१६/व्यय-८), 

९ नियोजन विभाग, अर्थसंकल्प कक्ष (का.१४२४), 

१० ग्रंथपाल व संदर्भ अधिकारी, नियोजन विभाग, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०४२०/प्र.क्र. ४८ /का-१४८२, 


शासन निर्णय क्र.स्थाविका-०४२०/प्र.क्र.४८/का.१४८२, दिनांक १८ मार्च, २०२१ चे 
सहपत्र (रु. लाखात) 


अ. | जिल्हा मतदारसंघाचे नाव एकूण व्यपगत या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर 
क्र. निधी करण्यात येत असलेला निधी 
चिं 2 3 3 दु 
cz रत्नागिरी । रत्नागिरी-३.१६ ३९.२२ ३९.२२ 
२ गुहागर-२८.३४ 
३ चिपळूण-२.८१ 
४ दापोली-३.८२ 
4 राजापूर--१.०८ 
६ | जळगांव जळगांव (ग्रामीण) ४.२३ ४.२३ 
७ | सांगली सांगली-५.०० ५२.४७ ५२.४७ 
८ खानापूर-३३.०१ 
९ इस्मालपूर-१.०८ 
Ey तासगांव-९.३८ 
fa q विधानसभा सदस्यांद्वारे 
निर्वाचित विपस -४.०० 
१२ | सांगली पुणे विभाग पदवीधर १२९.८१ १२९.८१ 
मतदारसंघ 
१३ | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद-कळंब- १०८.०० १०८.०० 
५.०० 
१४ उमरगा-१.०० 
१५ तुळजापूर-४०.०० 
१६ परांडा-१०.०० 
१७ विधानसभा सवदस्यांद्वारे 
निर्वाचित विपस -५२.०० 
१८ | बुलडाणा =| मलकापूर -१६.०७ ३६.७२ ३६.७२ 
१९ सिदखेडराजा-१०.३६ 
२० चिखली-५.०० 
२१ मेहकर-५.२९ 
२२ वर्धा देवळी-४५.३० ४५.३० ४५.३० 
२३ | गडचिरोली | गडचिरोली-६.६३ ३०.६३ ३०.६३ 
२४ आरमोरी-१३.४० 
२५ अहेरी-१०.६० 
सर्व एकूण ४४६.३८ 


tally signed by Neelima Pramod Chaudhat 
mod Cl 


Neelima Pramod Chaudhari BN १ Chauchar, C= IN, S= 


CN= 
jarashtr 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


it Of Maharashtra, OU = 


